३) 


8) 


राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील 
खटले मागे घेण्यासाठी सरकारी वकील 
किंवा सहायक सरकारी वकील यांना 
Gav शिफारस करण्याकरिता 
मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विज्ा-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०८ जून, २०२३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विशा-२, दिनांक 
३० ऑगस्ट, २०१६ 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः पीआरओ-०११४/प्र.क्र.१२०/विझा-२, दिनांक 
१६ डिसेंबर, २०२० 

शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग, क्रमांकः पीआरओ-११२०/प्र.क्र.३३८/विशा-२, 
दिनांक २८ डिसेंबर, २०२० 

शासन पत्र, गृह विभाग, क्रमांकः पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/भाग-१/विशा-२, 
दिनांक ०६ एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


अनेक राजकीय पक्ष व सामजिक संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या व 
वेगवेगळ्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे 
त्यांच्याविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होतात. राजकीय व सामाजिक 
आंदोलनांमुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत 
शासनाने यापुर्वी वर नमूद शासन निर्णयान्वये वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विशा-२ 


राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत अनेक 
लोकप्रतिनिधींकडून शासनास मोठ्या प्रमाणावर विनंत्या प्राप्त होत असतात. अशा प्रकारच्या 
खटल्यांच्या बाबतीत शासनाने निश्चित निर्णय घेणे आवश्‍यक ठरते. त्याकरिता खटले मागे 
घेण्यासाठी संबंधीत सरकारी वकील किंवा सहायक सरकारी वकील यांना योग्य मार्फतीने 
सूचना/ शिफारस करण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्याकरिता मंत्रीमंडळ उपसमिती 
गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय :- 


दिनांक ०३ मे, २०२३ च्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार राजकीय व 
सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील 
PSF 329 नुसार संबंधीत सरकारी वकील अथवा सहायक सरकारी वकील यांना योग्य 
मार्फतीने सूचना/ शिफारस करण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. नाम/ पदनाम समितीमधील पद 

१ श्री. सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्ये आणि मत्स्य अध्यक्ष 
व्यवसाय. 

२ श्री. संजय राठोड, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन. सदस्य 

३ श्री. रविंद्र चव्हाण, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक सदस्य 
उपक्रम वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण. 

४ ।श्री. उदय सामंत, मंत्री, उद्योग. सदस्य 

५ | at. शंभूराज देसाई, मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क. सदस्य 

६ |S. मंगलप्रभात लोढा, मंत्री, पर्यटन, कौडाल्य, रोजगार, सदस्य 
उद्योजकता व नाविन्यता, महिला व बालविकास. 

७ | प्रधान सचिव/सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. Wag 

८ | प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विशा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥0व9७॥॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०८१५५९५२६९२९ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM 
C H ETA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d0a 
e, 


B A LA S A H F B 2666 1f5eefb602c359549d8ed4511 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7268DE4066097 1F80951C66D0E6 
57E903B378196F51A978D2A366CFSEBS64C0C, 
N | KA M cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 
Date: 2023.06.08 17:22:05 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

८. मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विशा-२ 


१३. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१६. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१९. सचिव, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२०. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१. सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

२२. सर्व पोळीस आयुक्‍त (लोहमार्गासह). 

२३. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२४. सर्व अतिरिक्‍त जिल्हा पोळीस अधीक्षक. 

२५. संचालक, सरकारी अभियोक्ता संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२६. सर्व पोलीस सह/ उप आयुक्त (गुन्हे). 

२७. सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 

२८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. अध्यक्ष, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक 
भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई. 

३०. अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन 
पॉईंट, मुंबई. 

३१. अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेशा, सी.डी.ओ. बॅरेक नंबर १, 
योगक्षेमम समोर, वसंतराव भगवान चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 

३२. अध्यक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभवन, एस.व्ही. 
पटेल रोड, मुंबई. 

३३. अध्यक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती 
हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई. 

३४. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल (से), एल. आय.सी. इमारतीसमोर, मुंबई. 

३५. अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विशा-२ 


३६. अध्यक्ष, शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई. 

३७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, २०२, मातोश्री टॉवर, दुसरा 
मजला, पद्याबाई ठक्कर मार्ग, माटुंगा (पश्चिम), मुंबई. 

३८. निवडनस्ती (कार्यासन विशा-४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


